RNI No.MAHBILL / 2009/ 35530 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार 


वर्ष २, अंक २० 


शनिवार , मे ७, २०१६/ वैशाख १७, शके १ ९ ३८ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये २३.०० 


असाधारण क्रमांक २८ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र 

विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम. 


अनुक्रमणिका 
सन २०१६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १९.- मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, महाराष्ट्र महानगरपालिका 

अधिनियम आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ यांत आणखी सुधारणा 
करण्यासाठी अधिनियम . 


पृष्ठे 


१-३ 


दिनांक ६ मे २०१६ रोजी माननीय राज्यपालांनी संमती दिलेला महाराष्ट्र विधानमंडळाचा पुढील अधिनियम माहितीसाठी, याद्वारे , प्रसिद्ध करण्यात येत 
आहे . 


प्रकाश हिं . माळी, 

सचिव , 
महाराष्ट्र शासन , 
विधि व न्याय विभाग . 


सन २०१६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १ ९. 
( मा . राज्यपालांची संमती मिळाल्यानंतर “ महाराष्ट्र शासन राजपत्रात दिनांक ७ मे २०१६ रोजी प्रथम 

प्रसिद्ध केलेला अधिनियम .) 
मुंबई महानगरपालिका अधिनियम , महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम आणि महाराष्ट्र 
नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ यांत 

आणखी सुधारणा करण्यासाठी अधिनियम . 
ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांकरिता, मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, महाराष्ट्र महानगरपालिका 
१९ ४ ९ चा अधिनियम आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९ ६५ यांमध्ये आणखी 

५ ९ . 
१ ९६५ चा सुधारणा करणे इष्ट आहे; त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या सहासष्टाव्या वर्षी, याद्वारे, पुढील अधिनियम करण्यात 


१८८८ चा ३ . 


महा. ४०. येत आहे : 


भाग चार - २८-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , मे ७, २०१६ / वैशाख १७, शके १ ९ ३८ 

प्रकरण एक 


१ . 


प्रारंभिक 
संक्षिप्त नाव व 

( १) या अधिनियमास, महाराष्ट्र महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक 
प्रारंभ. नगरी ( चौथी सुधारणा ) अधिनियम, २०१५ असे म्हणावे. 

( २) तो , राज्य शासन , राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे , नेमून देईल अशा दिनांकास अंमलात येईल. 


प्रकरण दोन 


सन १८८८ चा 


३ . 


३ याच्या कलम 


- 


मुंबई महानगरपालिका अधिनियमाची सुधारणा 
२. मुंबई महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम १६ मधील, पोट-कलम (१) मध्ये खंड (ग) नंतर पुढील १८८८ चा 
अधिनियम क्रमांक खंड समाविष्ट करण्यात येईल : 
१६ ची सुधारणा. 

“ ( ह ) जी व्यक्ती, 

( एक ) तिच्या मालकीच्या घरात राहत असून, त्या घरामध्ये शौचालय आहे व ती अशा शौचालयाचा 
नियमितपणे वापर करीत आहे ; किंवा 

( दोन ) तिच्या मालकीच्या घरात राहत नाही आणि त्या घरामध्ये शौचालय आहे व ती अशा 
शौचालयाचा नियमितपणे वापर करीत आहे किंवा तिच्या घरामध्ये असे शौचालय नाही मात्र ती सामुदायिक 
किंवा सार्वजनिक शौचालयाचा नियमितपणे वापर करीत आहे , 
असे प्रमाणित करणारे सहायक आयुक्ताचे प्रमाणपत्र तिने महानगरपालिकेला सादर करण्यात कसूर केली 


आहे : 


सन १ ९ ४ ९ चा 


३ . 


५ ९ . 


परंतु, कोणत्याही पालिका सदस्याने , महाराष्ट्र महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती 
व औद्योगिक नगरी ( चौथी सुधारणा) अधिनियम, २०१५ याच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून एकशे ऐंशी दिवसांच्या २०१६ चा 
कालावधीच्या आत असे प्रमाणपत्र सादर केले तर , या खंडान्वये , तो , या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकास महा . १९. 
निरर्ह ठरणार नाही. 

परंतु , आणखी असे की , असा अर्ज प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या आत सहायक आयुक्ताने 
असे प्रमाणपत्र देण्याविषयीच्या अर्जावर निर्णय घेतला नाही तर , असे प्रमाणपत्र देण्याविषयीचा अर्ज मंजूर केला 
असल्याचे मानण्यात येईल आणि त्यानुसार सहायक आयुक्त अर्जदारास असे प्रमाणपत्र देईल . ”. 

प्रकरण तीन 
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाची सुधारणा 

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम १० मधील , पोट -कलम (१ ) मध्ये खंड ( ज ) नंतर १९ ४९ चा 
अधिनियम क्रमांक पुढील खंड जादा दाखल करण्यात येईल : 
५ ९ याच्या कलम 
१० ची सुधारणा. 

( के ) जी व्यक्ती, 

( एक ) तिच्या मालकीच्या घरात राहत असून, त्या घरामध्ये शौचालय आहे व ती अशा शौचालयाचा 
नियमितपणे वापर करीत आहे ; किंवा 

( दोन ) तिच्या मालकीच्या घरात राहत नाही आणि त्या घरामध्ये शौचालय आहे व ती अशा 
शौचालयाचा नियमितपणे वापर करीत आहे किंवातिच्या घरामध्ये असे शौचालय नाही मात्र ती सामुदायिक 
किंवा सार्वजनिक शौचालयाचा नियमितपणे वापर करीत आहे , 

असे प्रमाणित करणारे प्रभाग अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र तिने संबंधित महानगरपालिकेला सादर करण्यात कसूर 
केली आहे : 

परंतु, कोणत्याही पालिका सदस्याने, महाराष्ट्र महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती २०१६ चा 
व औद्योगिक नगरी ( चौथी सुधारणा) अधिनियम , २०१५ याच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून एकशे ऐंशी दिवसांच्या महा. १९. 
कालावधीच्या आत असे प्रमाणपत्र सादर केले तर, या खंडान्वये, तो, या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकास 
निरर्ह ठरणार नाही . 


“ 


~ 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , मे ७, २०१६ / वैशाख १७, शके १९ ३८ 
परंतु, आणखी असे की , असा अर्ज प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या आत प्रभाग अधिकाऱ्याने 
असे प्रमाणपत्र देण्याविषयीच्या अर्जावर निर्णय घेतला नाही तर , असे प्रमाणपत्र देण्याविषयीचा अर्ज मंजूर केला 
असल्याचे मानण्यात येईल आणि त्यानुसार प्रभाग अधिकारी अर्जदारास असे प्रमाणपत्र देईल . ”. 


प्रकरण चार 


महाराष्ट्र 

नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ याची सुधारणा . 


१ ९ ६५ चा 


४ . 


महा . ४० . 


महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९ ६५ याच्या कलम १६ मधील , सन १९६५ चा 

महाराष्ट्र 
पोट- कलम ( १) मध्ये खंड ( ल ) नंतर पुढील खंड जादा दाखल करण्यात येईल : 

अधिनियम क्रमांक 
“ ( म ) जी व्यक्ती, 

१६ ची सुधारणा . 
( एक ) तिच्या मालकीच्या घरात राहात असून , त्या घरामध्ये शौचालय आहे व ती अशा शौचालयाचा 
नियमितपणे वापर करीत आहे ; किंवा 


४० याच्या कलम 


. 


( दोन ) तिच्या मालकीच्या घरात राहात नाही आणि त्या घरामध्ये शौचालय आहे व ती अशा 
शौचालयाचा नियमितपणे वापर करीत आहे किंवा तिच्या घरामध्ये असे शौचालय नाही मात्र ती सामुदायिक 
किंवा सार्वजनिक शौचालयाचा नियमितपणे वापर करीत आहे , 


असे प्रमाणित करणाऱ्या संबंधित परिषदेच्या प्राधिकृत अधिकाऱ्याचेप्रमाणपत्र तिने परिषदेला सादर 
करण्यात कसूर केली आहे : 


२०१६ चा 


परंतु , कोणत्याही परिषद सदस्याने, महाराष्ट्र महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व 
महा. १९. औद्योगिक नगरी ( चौथी सुधारणा) अधिनियम , २०१५ याच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून एकशे ऐंशी दिवसांच्या 

कालावधीच्या आत असे प्रमाणपत्र सादर केले तर, या खंडान्वये, ती , या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकास निरर्ह 
ठरणार नाही . 


परंतु, आणखी असे की , असा अर्ज प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या आत प्राधिकृत अधिकाऱ्याने 
असे प्रमाणपत्र देण्याविषयीच्या अर्जावर निर्णय घेतला नाही तर , असे प्रमाणपत्र देण्याविषयीचा अर्ज मंजूर केला 
असल्याचे मानण्यात येईल आणि त्यानुसार प्राधिकृत अधिकारी अर्जदारास असे प्रमाणपत्र देईल. ". 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


